भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी जुनी सेवानिवृत्ती 
वेतन योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि मृत्यू 
नि सेवानिवृत्ती उपदान योजना लागू केल्याने राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणून 
त्यातील रक्कमा भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये जमा 
करण्याची कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक:- संकीर्ण १०२३/ प्र. क्र. २३३/ २०२३/ भाप्रसे-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- ५ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ:- १. केंद्रशासनाच्या कार्मिक, लोकतक्रारी आणि सेवानिवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक 
व प्रशिक्षण विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 57/ 05/ 2021-P&PW (B), 
दिनांक ३ मार्च, २०२३. 
२. केंद्रशासनाच्या कार्मिक, लोकतक्रारी आणि सेवानिवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक 
व प्रशिक्षण विभागाचे पत्र क्रमांक 25011/ 02/ 2021- AIS-II (Pension) 
दिनांक १३ जुले, २०२३. 


प्रस्तावना:- 


केंद्रशासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार दिनांक १ जानेवारी, २००४ आणि त्यानंतर शासन 
सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू करण्यात 
आली आहे. परंतु, केंद्रशासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील कार्यालयीन ज्ञापना अन्वये खाळील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे:- 


It has now been decided that, in all cases where the Central Government 
Civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ 
notified for recruitment/ appointment prior to the date of notification for National 
Pension System i.e. 22.12.2003 and is covered under the National Pension System 
on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be 
covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be 
exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023. 


केंद्रशासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक 2 येथील पत्रान्वये वरील निर्णयानुसार अ. भा. से. 
अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत:- 

AIS officers, who have been appointed against a post/ vacancy which was 
advertised/ notified for recruitment prior to the date of notification of NPS (i.e. 
22.12.2003) and who are covered under NPS on joining Service on or after 


01.01.2004, may be granted one-time option to be covered under the provisions of 
old pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १०२३/ प्र. क्र. २३३/ २०२३/ भाप्रसे-४ 


Therefore, members of AIS selected through Civil Services Examination, 
2003, Civil Services Examination, 2004 and Indian Forest Service Examination, 
2003 are eligible to be covered under these provisions. 

The option exercised by the members of Service in accordance with these 
instructions shall be placed before the Government of the State on whose Cadre the 
member of Service is borne. 

This option may be exercised by the concerned members of Service latest 
by 30 November, 2023. The members of Service, who are eligible to exercise the 
option in accordance with these instructions but who do not exercise this option by 
the stipulated date, shall continue to be covered by NPS. The option once exercised 
shall be final. 

In case the member of Service fulfills the conditions for coverage under AIS 
(DCRB) Rules, 1958 in accordance with these instructions necessary order in this 
regard shall be issued latest by 319 January, 2024. The NPS account of such 
member of Service shall, consequently, be closed with effect from 319 March, 2024. 


यास्तव भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत विकल्प 
निवडल्यास व त्याबाबत राज्य शासनामार्फत निर्णय घेण्यात आलेल्या भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांच्या 
प्रकरणी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात आणून त्यांच्या प्रान (PRAN) खात्यात 
जमा असलेल्या संचित रकमेपैकी अधिकाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्‍कम त्यांचे भविष्य 
निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्याची कार्यपद्धती विहित करणे आवश्‍यक आहे. 


परिपत्रक:- 


केंद्रशासनाच्या कार्मिक, लोकतक्रारी आणि सेवानिवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व 
प्रशिक्षण विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 57/ 05/ 2021-P&PW (8), दिनांक ३ मार्च, 2023 
नुसार भारतीय प्रशासन सेवेतील ज्या अधिकाऱ्यांना CCS (Pension) Rules, 1972 (Now 
2021) खाली जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे असे आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित 
केल्यानंतर त्या भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या प्रान (PRAN) 
खात्यातील संचित रक्‍कमेपैकी केवळ अधिकाऱ्याचे स्वत:चे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्‍कम 
त्याचे भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करणे व नियोक्त्याचे अंडादान व त्यावरील लाभाची रक्‍कम 
शासनाचे खाती जमा करण्यासाठी पुढील प्रमाणे कार्यपद्धती विहित करण्यात येत आहे. 

१) दिनांक १ जानेवारी, २००४ रोजी व त्यानंतर भा. प्र. से. मध्ये रुजू झालेल्या ज्या 
अधिकाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना आणि मृत्यू नि सेवानिवृत्ती उपदान योजनेच्या 
तरतुदी, शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ज्ञापनान्वये लागू करण्यात आल्या 
आहेत, अशा प्रकरणी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या खात्यातील संचित निधीचा परतावा 
मंजूर करण्यात यावा. 

२) याबाबत संबंधित भा. प्र. से. अधिकाऱ्याने त्यांचे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांच्याकडे त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या खात्यातील रक्कमेचा परतावा 
मिळण्याबाबत मागणी करावी. 

३) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित भा. प्र. से. अधिकाऱ्यास जुनी सेवानिवृत्ती 
वेतन योजना आणि मृत्यू नि सेवानिवृत्ती उपदान योजना लागू झाल्याबाबत स्वयंस्पष्ट 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १०२३/ प्र. क्र. २३३/ २०२३/ भाप्रसे-४ 


आदेशाची प्रत, भा. प्र. से. अधिकाऱ्याच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाळीच्या खात्यावरील 
अंशदान, PATRAS अंशदान आणि त्यावरील लाभ याच्या संपूर्ण तपशीलासह भा. प्र. से. 
अधिकाऱ्याचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव 
संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांकडे सादर करुन त्यातील रक्‍्कमांची मागणी करावी. 

४) संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांनी अशा रक्‍्कमांबाबत कोषागारातीळ अभिलेखे आणि NSDL 
च्या संकेतस्थळावरील रक्‍कम याची पडताळणी करावी. 

५) अशा प्रकरणी Prater अंडादान व त्यावरील लाभ भा. प्र. से. अधिकाऱ्यास देय ठरत 
नाहीत. केवळ भा. प्र. से. अधिकाऱ्याचे स्वत:चे अंशदान आणि त्यावरील लाभ अनुज्ञेय 
ठरतात. त्यानुसार भा. प्र. से. अधिकाऱ्याच्या “UTA” (PRAN) क्रमांकावरील संचित (जमा 
झालेला) निधी संबंधित कोषागार अधिकारी यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाळ अभिकरण 
यांच्याकडे ERM सुविधेद्वारे परत मागणी करावा. 

६) राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने संचित निधी मागविण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी द्यावी. 

७) कोषागार अधिकारी यांनी प्राप्त रक्‍्कमांचे दोन भाग करावेत. यातील प्रथम भाग म्हणजे भा. 
प्र. से. अधिकाऱ्याचे स्वत:चे अंशदान व त्यावरील लाभ आणि दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे 
अंशदान व त्यावरील लाभ. 

८) यातील प्रथम भाग म्हणजे भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांचे स्वतःचे अंडशादान व त्यावरील लाभ, 
कोषागार अधिकारी यांनी मुख्य लेखा ८००९, राज्य भविष्य निर्वाह निधी, उपश्ीर्ष १०४ 
अखिल भारतीय सेवा भविष्य निर्वाह निधी (८००९ ५०३९) मध्ये चलनाने जमा करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे जमा करावा. 

९) त्यानंतर संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित भा. प्र. से. अधिकाऱ्याच्या 
भविष्य निर्वाह निधी खात्यात सदरची रक्कम जमा करण्यासाठी महालेखापाल 
कार्यालयास प्रस्ताव सादर करावा. महालेखापाल कार्यालय सदर रक्‍कम जमा चलनाच्या 
आधारे संबंधित भा. प्र. से. अधिकाऱ्याच्या खात्यावर जमा करेल. 

१०) कोषागार अधिकारी यांनी दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ, राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेतील नियोक्त्याच्या अंशदानाच्या मुख्य लेखाशीर्ष ८३४२, इतर ठेवी, 
११७, परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, (०२) (१५) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजना, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी (भा. प्र. से) स्तर-१ खालील झासनाचे अंडादान या 
GANT अंतर्गत संकेतांक (८३४२५३६६) खाली शासन लेख्यामध्ये जमा करावा. 

११)ज्या भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांच्या प्रान (PRAN) खात्यावर जमा असलेल्या नियोक्त्याच्या 
अंशदानांमध्ये केंद्रशासनाचे अथवा इतर राज्य शासनाचे अंशदान अंतर्भूत आहे, अशा 
अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी वरील प्रमाणे कार्यवाही करताना संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांनी 
ERM द्वारे मागणी करण्यापूर्वी NPS Trust ला कळवून सदर ERM NSDL glk Backend 
ने करण्याबाबत मंजूरी घ्यावी. ERM द्वारे प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी केंद्रशासनाचे 
अथवा इतर राज्य शासनाचे अंशदान असा तिसरा भाग करुन तो संबंधित शासनाकडे वर्ग 
करण्याकरीता आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरीत करावा. त्या अनुषंगाने 
विहित कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सूचित 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १०२३/ प्र. क्र. २३३/ २०२३/ भाप्रसे-४ 


१२ 


2. 


) प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर कार्यरत असणाऱ्या भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी वरील 


प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कक्ष अधिकारी, 
कार्यासन रोखझा, (कार्यासन २६) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी कार्यवाही 
करावी. 


सदर परिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४/ २४/ सेवा-४ दिनांक ११ 


जानेवारी, २०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर परिपत्रक शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक 


सांकेतांक २०२४०२०५१७१७३९८३०७ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ABASAHEB ATMARAM KAWALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=dda6dce16e0293 1 dObcf354ed2558cab3 130bb640d7b4ac92d 
50c0033f733019, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A T M A RA M KAWA | F serialNumber=B6F74D9AF2E69AEA2F53DF24447EC816F3D101C430D5 
DA18001F48C333A60BBB, cn=ABASAHEB ATMARAM KAWALE 
Date: 2024.02.05 17:17:43 +05'30' 


(आबासाहेब आ. कवळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (२ प्रती) 

उप संचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, मुंबई. 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये, 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. सह सचिव, भाप्रसे -१/ भाप्रसे-२/ भाप्रसे-३ यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, कार्यासन रोखझा (कार्यासन-२६) सामान्य प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


, अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी/ सहायक संचालक (लेखा), कार्यासन भाप्रसे-१, भाप्रसे-२, 


भाप्रसे-३, भाप्रसे-४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


